अर्थसंकल्पीय अनुदान सन २०२०-२०२१ 
आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव 
पुरस्कार योनजेतर्गत ठाणे जिल्हा 
परिषदेस निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुंगांयो-२०२०/प्र.क्र.१२५/योजना-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा : 

शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-१, दि.२१.११.२०१६. 

शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१-अ/योजना-११, दि.१६.४.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३९/योजना-११, दि.२०.३.२०२०. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.४.२०२०. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२०. 
शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०१८/प्र.क्र.३४५/योजना-११, दि.२९.८.२०१९ व शासन 
शुध्दीपत्रक दि.१६.१२.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांकः स्माग्रायो-२०१९/प्र.क्र.८४/योजना-११, दि.२६.२.२०२०. 

शासन निर्णय क्रमांकः सुंगांयो-२०२०/प्र.क्र.१२५/योजना-११, दि.३१.१२.२०२०, 
दि.१.१.२०२१, दि.१८.१.२०२१ व दि.२२.३.२०२१. 


4 
2 
3 
8 
4 
द 


wee Ss ews *"“ Ne 


9 
८ 


—- ~~ 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय क्र.स्माग्रायो-२०१५/प्र.क्र.१५१/अ/योजना-१, दि.२१ नोव्हेंबर, २०१६ व झासन निर्णय 
क्रमांक-स्माग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३९/योजना-११, दिनांक २० मार्च, २०२० अन्वये, आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर 
गांव पुरस्कार योजनेसाठी सन २०१९-२० मध्ये प्रथम स्तरावरील तालुका सुंदर गांव ग्रामपंचायतींना रोख 
स्वरुपात पारितोषिक वितरण करण्यात येईल. तसेच योजनेचा प्रचार-प्रसिध्दी करावी अशी तरतूद आहे. 
त्यानुषंगाने, राज्यातील तालुका सुंदर गांव ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगांयो-2 020/प्र.क्र.125/योजना-11 


झासन निर्णय : 


आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेतर्गत राज्यातील ३५१ तालुका सुंदर गांव व ३४ जिल्हा 
सुंदर गांव म्हणून निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीना अनुक्रमे रु.१०.०० लक्ष व रु.४०.०० लक्ष sail पारितोषिकांची 
रक्‍कम अदा करण्यात येते. आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये मागणी 
क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, (००) (०१) स्मार्ट ग्राम 
योजनेची अंमळबजावणी करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) -३१-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५१५ १६७७) या लेखाशिर्षाखाली रु.५५,००,००,०००/-(रुपये पंच्चावन कोटी फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असली तरी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीत निधीच्या yo टक्के रुपये 
२७,५०,००,०००/- (रुपये सत्ताविस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (805) 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. तथापि, सन २०२०-२१ करिता लेखाशिर्ष २५१५ १६७७ अंतर्गत 
सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तरतुद रुपये ४१.२५ कोटी च्या मर्यादेत BEAMS वर वितरीत केलेला निधी रुपये 
२७.५० कोटी इतका असून सदर खर्च या वितरीत निधीतून भागवावा असे वित्त विभागाकडून मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
२. आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेतर्गत सन २०१९-२० मध्ये निवड झालेल्या ३४ 
जिल्हा परिषदांकडील ३५१ तालुका सुंदर गांव ग्राम पंचायतींना प्रती ग्राम पंचायत रुपये १०.०० लक्ष या प्रमाणे 
रु.३५,१०,००,००,०००/-(रु.पस्तीस कोटी दहा लक्ष फक्त) इतका वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. परंतु 
विरणासाठी रुपये १,४७,२५,७७२/-(रुपये एक कोटी सत्तेचाळीस लक्ष पंचविस हजार Was! बहात्तर फक्त) 
इतका निधी शिल्लक असल्याने सदरहू निधी सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद, ठाणे यांना अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त निधी खर्च करण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
ठाणे हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदरहू निधी पुढील आदेश होईपर्यंत त्यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवावा. 
४. नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी या योजनेकरिता झालेल्या /होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेऊन महालेखापाल 
कार्यालयातील खर्चाच्या नोंदीश्ी ताळमेळ घेऊन प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयास झालेला खर्च यामध्ये 
तफावर राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर अनुदानाचे उपयोगिता AAMT (Utilization Certificate) 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे व त्याची प्रत शासनास पाठवावी. 
ष्‌. सदरील खर्च सन २०२०-२१ करिता लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, (00) (०१) स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत 
राज संस्थाना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) -३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२५१५ १६७७ या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७२/२०२१/व्यय-१५, दिनांक 
३०.३.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुंगांयो-2 020/प्र.क्र.125/योजना-11 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११७२६५४३०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S (1 b h a S h ou=Rural Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818 


U tt am R a t h O d c664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816 


c2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.03.31 18:00:21 +05'30' 


सुभाष राठोड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी 
१२. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

१३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग. 

१४. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

१७. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

१८. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

१९. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. कक्ष अधिकारी (वित्त -१) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
२१. निवड नस्ती (योजना-११) 


an SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


